सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 
यांना उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
पदावर पदोन्नती व पदस्थापना... 

श्री. राजेंद्रकुमार दरवडे 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२३/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३/०८/२०२३ 


शासन आदेठा 


सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतील खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य) यांना, उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर या आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
पदोन्नतीनंतर संबंधितांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) । वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव व जात प्रवर्ग महसुली विभाग 
षि . श्री. राजेंद्रकुमार के. दरवडे, इ.मा.व. नागपूर सा. बां. उप विभाग, अर्जुनी 
मोरगाव, जि. गोंदिया 


२. श्री. राजेंद्रकुमार दरवडे, सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना पुढील अटींच्या अधिन राहून उप 
विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


(१ सदर पदोन्नती आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५/०५/२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७/०५/२०२१ 
च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार करण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ०७/०५/२०२१ च्या शासन 
निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून सदर सदर पदोन्नती करण्यात येत आहे. 

(२) सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सा.प्र.वि., शासन निर्णय 
दि.१२.९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


३. उपरोक्त नमूद अभियंत्याविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ८ व 
१० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित/ न्यायालयीन प्रकरण/॥३ दाखल नसल्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून सदर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, उपरोक्त नमूद अभियंत्याविरूध्द या 
आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण/॥१ दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे आदेशा 
आपोआप रद्द होतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-२०२३/ प्र.क्र.१३४/सेवा-२ दि. २३/०८/२०२३ 


Be 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांना विनंती करण्यात येते की, श्री. राजेंद्रकुमार 


दरवडे,सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना सदर पदोन्नतीच्या आदेशानुसार तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्याचे आदेड द्यावेत. 


षु . 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२३१०२८४९५११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे Digitally signed by VINOD RAGHUNATH WASE 
V | N O D DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=df6bef8bd26937bd5d30452a246c0db15 
RA G H U N AT H ca02b16535092fd52fc1 Scceddees35, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=20D82D9C22981C16BCES9BF7269 
1BBCO88846FF91F3043C99EBEF452E9401817, 
WA S E cn=VINOD RAGHUNATH WASE 
Date: 2023.08.23 10:31:18 +05'30' 
(वि. र. वसे) 


प्रत, 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 


७, 
> 
९ 


. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर 


श्री. राजेंद्रकुमार के. दरवडे, सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचेमार्फत. 

मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन सेवा-३, आस्थापना-१/३, सेवा-६,संगणक कक्ष,सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१२. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


